वितरण आदेश क्रमांक: ३ 
कोषागारातून रोख रक्‍कम देय अनुदान 
सन २०२१-२०२२ 


१५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील 
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या बंधित ग्रॅटच्या 
(टाईड) दुसऱ्या हप्त्याचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख : १२ जूले, २०२२. 


वाचा : 


. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.३१/वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.९/३/२०२० 

. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३१/पंरा-६, ग्रा.वि.वि.दि.२८/४/२०२० 

. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३९/पंरा-६, ग्रा.वि.वि.दि.२५/९/२०२० 

. शासनपरिपत्रकक्रमांकःपिईएस-२३२०/प्र.क्र.२२/आसक, ग्रा.वि.वि.दि.१६/६/२०२० 
५. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.५९/वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.२६/६/२०२० 
६. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ६२/वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.१०/८/२०२० 
७. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 5.१५ (४) FC-XV/FCD/2020-24, दि.२९.०६.२०२२ चे पत्र. 


Cc WwW A -5 


प्रस्तावना : 


१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांसाठी सन २०२१-२२ च्या बंधित ग्रँटच्या (टाईड ) दुसर्‍या हप्त्यापोटी रू.१०९२.९२ कोटी इतका 
निधी मुक्‍त केला असल्याचे केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.9 मधील दि.२९.०६.२०२२ च्या पत्रान्वये कळविले 
आहे. त्यानुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेला निधी राज्यातील 
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
याबाबत शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ तारीख :१२ जूले,२०२२ 
शासन निर्णय : 

पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या बंधित ग्रँटच्या (टाईड) 
दुसरा हप्ता केंद्रशासनाकडून मुक्‍त करण्यात आलेला रू.१०९२.९२ कोटी इतका निधी सोबतच्या 
विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना 
(जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी) २५१५२६३७, २५१५२६५५, 
२५१५२६७३ या लेखाशीर्षाखाली अनुक्रमे १०:१०:८० या प्रमाणात वितरीत करण्यासाठी उपलब्ध करून 
देण्यात येत आहे. 
२. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत महाराष्ट्र राज्याला प्राप्त होणाऱ्या निधीचे जिल्हा परिषदेला 
qo टक्के, पंचायत समितीला Io टक्के व ग्रामपंचायतीला Co टक्के या प्रमाणात वाटप होते. केंद्र 
शासनाचे पत्र क्र. 5.१५ (४ FC-XV/FCD/2020-24, दि. २९.६.२०२२ अन्वये सन २०२१-२२ चा बंधित 
निधीचा दुसरा हप्ता रू.१०९२.९२ कोटी निधी e-Gramswaraj - PFMS - Treasury Net यांच्या 
इंटीग्रेशानने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या खात्यात जमा होण्यास विलंब होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. त्यामुळे बंधीत निधीच्या दुसर्‍या हप्त्याचे वाटप PRIASOFT-PFMS INTERFACE 
(22) द्वारे वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
३. केंद्र शासन आणि राज्यझासनाद्वारे वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शन 
सुचनांनुसार केवळ ICICl बँकेत १५ व्या वित्त आयोगाचे संयुक्‍त बचत खाते उघडणे अनिवार्य राहील. 
तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत 
विविध प्रकल्प / योजना मधील कंत्राटदार व इतर लाभार्थी यांना निधीचे वितरण ऑनलाईन पद्धतीने 
म्हणजेच PFMS प्रणालीद्वारे करणे बंधणकारक राहील. 
४. राज्यातील २७८६० ग्रामपंचायतींना १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चा 
बंधित Yea (टाईड) दुसर्‍या हप्त्याची रक्‍कम जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायतींना ।0।0। बँकेतील 
खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतींना वाटपासाठी जिल्हा परिषदांच्या ।७॥0। बँकेतील 
खात्यात सोबत जोडलेल्या प्रपत्र “अ” नुसार रक्‍कम जमा करण्यात येणार आहे. 
५. जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींना वाटपासाठी 
देण्यात आळेला एकूण निधी आणि संपूर्ण जिल्ह्यातील ग्रामपंचातींची लोकसंख्या (२०११ च्या 
जनगणनेनुसार) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्येने गुणीले असता त्या ग्रामपंचायतीस 
किती निधी देय होतो हे कळते. त्यानुसार ग्रामपंचायतीना निधीचे वाटप करण्यात यावे. 
६. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे 
नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयानाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची 
राहील. 
७. 94 @ केंद्रीय वित्त आयोगाच्या सन २०२१-२२ या पहिल्या आर्थिक वर्षाच्या ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्याचे नियोजन, समन्वय व नियंत्रण 
याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. ५ व ६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासूनच्या १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत वितरीत निधीतून पंचायतराज 


पृष्ठ १९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ तारीख :१२ जूले,२०२२ 
संस्थानी ग्रामपंचायत विकास आराखडयानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची 
असून यासंदर्भातील सूचना ग्राम विकास विभागाकडून संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
८. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांची निश्चिती 
करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत. 
९. पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार बंधित अनुदानाचा वापर पुढील पायाभूत 
सेवांसाठी करावयाचा आहे :- 
१. स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती कायम राखणे तसेच 
देखभाल व दुरूस्ती . 
२. पेयजल पाणीपुरवठा, जल पुनर्भरण / पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), 
जल पुन:प्रक्रिया (वॉटर रिसायकलींग). 


बंधित अनुदानाचा वापर हा वरील नमूद दोन बाबींसाठी प्रत्येकी ५०% च्या प्रमाणात करावयाचा 
आहे. जर वरील दोन बाबींपैकी एकाची पूर्णत: अंमलबजावणी झाली असेल तर त्यासाठीचा निधी 
दुस-या बाबीसाठी खर्च करण्यात यावा. यासंदर्भात पूर्णत: अंमलबजावणी झाल्याबाबत संबंधित 
ग्रामपंचायत / ग्रामसभेव्दारे प्रमाणित करणे आवश्‍यक आहे. 


तसेच सदर प्रमाणीकरणास पंचायतराजच्या पर्यवेक्षण प्राधिकरणाव्दारे विधिवत पुष्टी करण्यात 
यावी. याबाबत उचित कार्यवाहीसाठी ग्रामपंचायत स्तरांकरिता पर्यवेक्षण प्राधिकारी, गट विकास 
अधिकारी (पं.स.), पंचायत समिती स्तरांकरिता उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.प) आणि जिल्हा 
परिषद स्तराकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.) हे असतील. 


१०. ग्रामपंचायतींनी पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत खात्यातील व्यवहार संदर्भ HY च्या शासन 
परिपत्रकान्वये कार्यवाही करावी. 


११. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक 
दायित्व निर्माण करू नये 

१२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरासाठी १५ च्या केंद्रीय वित्त आयोगांतंर्गत आर्थिक वर्ष 
२०२१-२२ च्या बंधित TERM (टाईड) दुसऱया हप्त्यापोटी राज्यास प्राप्त निधीच्या वितरणासाठी होणारा 
खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची 
टाकावा. 

१. मागणी क्रमांक-एल-३,२५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००),१९६ - जिल्हा परिषदांना 
/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००) (00) (१०) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
जिल्हा परिषदांना/जिल्हास्तरीय पंचायतींना विविध विकास योजनांसाठी सहाय्य अनुदाने 
(मुलभूत/बेसिक Te) (२५१५२६३७) ३१- सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर) (रू.१०९.२९२ कोटी) 


पृष्ठ १९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ तारीख :१२ जूले,२०२२ 
मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम,(००),१९७ - पंचायत समितीना 


2. 


१२३. 


सहाय्य,(००), (०0) (०३) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायत समितीना सहाय्य 
अनुदाने.,(मुलभूत/बेसिक FE) (२५१५२६५५), ३१- सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर) (रू.१०९.२९२ 
कोटी) 

मागणी क्रमांक-एल-३,२५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम,(००),१९८ - ग्रामपंचायतींना 
सहाय्य (००), (oo) (११) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींना सहाय्य 
अनुदाने. (मुलभूत/बेसिक Ae) (२५१५२६७३), ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (रू.८७४.३३६ 
कोटी) 


सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे अधिनस्त 


सर्व जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ उपलब्ध करून 
द्याव्यात. 


सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 


क्र.३७/वि.आ.क., दिनांक ०१/०७/२०२२ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय 
महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा 
संगणक संकेतांक क्र.२०२२०७१२१२१३०४०१२० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 


Pp R AV | N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a56052bf048257ffe4ea09078 
de9d556ae5babe8adc8b1, 
pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7FAB712 
736F6, 
serialNumber=481 AF6EECE7C1D432D3119135BE703BF652 
9E7A455A9B17708C677B565D8EE24, cn=PRAVIN 
DEVICHAND JAIN 
Date: 2022.07.12 14:57:52 +05'30' 
(प्रविण देविचंद जेन) 
सोबत - प्रपत्र अ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत. 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजमी सचिव 

६. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान परिषद 
७. मा.विधानसभा व विधान परिषद सदस्य. 

८. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 


पृष्ठ १९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ तारीख :१२ जूले,२०२२ 
९. मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे स्वीय सहाय्यक 
१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र - २ (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
१२.सर्व विभागीय आयुक्‍त. (महसूल) 
१३.सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 
१४.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१५. सर्व उपसचिव / अवर सचिव, ग्राम विकासविभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६.सर्व सहमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा (सर्व विभाग) 
१७.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
१८. जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 
१९.सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 
२०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२१.वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प -१७/ वित्त आयोग कक्ष.) 
२२.ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने) 
२३.निवड नस्ती का.वित्त-४, ग्राम विकास विभाग, मुंबई १. 


पृष्ठ १९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४.& तारीख : १२ जूले,२०२२ 


प्रपत्र- अ 
बंधित निधी 
वितरण आदेश क्र.३ क्रमांक:पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४, दिनांक : १२/०७/२०२२ चे विवरणपत्र 
(रक्‍कम रूपयांत) 
जिल्हा oo एकूण ग्रामपंचायत पंचायत समिती । जिल्हा परिषद 
अ.क्र. । परिषदेचे pele (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
समिती । ग्रामपंचायती 
नाव २५१५२६७३) 24942644) 24942319) 
a | 2 3 1 ४ | षु & 8 | ८ 
ay ठाणे अंबरनाथ २८ १०७२५९५५ १३००५३८ १२९२०५३१७६ 
भिवंडी १२१ ६१४०७८०८ ७१६९९६० 
कल्याण ४६ १७६९४१८८ २०८४०७२ 
मुरबाड १२६ २४१३१४५४ ३०६१२०३ 
शहापूर | 990 83938049 4830803 
एकूण ४३१ १५७०९३४६२ १९०५३१७६ १९०५३१७६ १९५१९९८१४ 
2 | पालघर वसई ३१ १५४५४४६५ १८३०९०९ २७०६४१७४ 
पालघर १३३ ६८५५८७१६ ८१०९२५२ 
डहाणू ८५ ५००१२८७१ ६०३१३६६ 
तलासरी २१ १९३४७३६१ २२७३५०७ 
वाडा ८४ २२८७६८९७ २८७९००६ 
विक्रमगड ४२ १८६६६४१७ २२८९६८२ 
जव्हार Go 922909334 २२९२१८७ 
मोखाडा २७ १०४०३२५३ १३५८२६५ 
एकूण ४७३ २२३५३७३१५ २७०६४१७४ | २७०६४१७४ | २७७६६५६६२३ 
३ | रायगड अलिबाग ६२ ३०६९०६९४ ३६२८४५६ ३१३६७४७२ 
पेन ६५ २२५६१८७१ २७०८२७९ 
पनवेल ७१ ३४२२२७८९ ४०२००७९ 
उरण ३५ १८४६१४२३ २१३८९१८ 
कर्जत ५४ २५६२०१४९ ३१३३९३६ 
खालापूर ४४ १८७५६४०४ २२५४८४३ 
सुधागड 33 ७३६९७१२ २९६५८६६ 
पाली 
रोहा ६४ २२८७९४५६ २८०५३८८ 
माणगाव ७४ २००७४२३२६४ २५००६९८ 


पृष्ठ १९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 


तारीख : १२ जूलै,२०२२ 


जिल्हा र ग्रामपंचायत पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
अ.क्र. । परिषदेचे ee oe (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
समिती । ग्रामपंचायती : 
नाव २५१५२६७३) 24942644) 249426319) 
महाड १३४ २१७२९९५४ २७७४९९३ 
पोलादपूर ४२ ५६१७४५४ ७७५६०२ 
म्हसाळा 38 (9339809 ९२१३३७ 
श्रीवर्धन ४२ ८२३००६१ १०२३०१८ 
मुरुड २४ ८७७७९४४ १०८८१८२ 
तळा २५ ४७८५३९४ ६२७८७७ 
एकूण ८०९ २५७१०९१४० ३१३६७४७२ ३१३६७४७२ । ३१९८४४०८४ 
४ । रत्नागिरी । रत्नागिरी ९४ ३४५७६०५५ ४२३८३७० २५३५६८१४ 
मंडणगड ४९ ८३२०७५९ १०९३०८२ 
लांजा ६० १२६०३५९८ १६९४०८८ 
दापोली १०६ २३१३५४८५ २९३८३२८ 
खेड ११४ २३४२१२२६ २९६८८०८ 
गुहागर ६६ १६६१२९२२ २११४७३४ 
राजापूर १०१ २२१९५२४२ २९६१५४१ 
चिपळूण १३० ३१८३०९५५ ४०१४४८४ 
संगमेश्वर १२६ २६३९८७५६ ३३३३३७९ 
एकूण ८४६ १९९०९४९९९ २५३५६८१४ । २५३५६८१४ | २४९८०८६२७ 
५ | सिधुदूर्ग दोडामार्ग ३६ ६५५७६९७ ९३२१२८ १३८२७११२ 
सावंतवाडी ६3 १७५८१०२९ २३१२७९१ 
वेंगुर्ला ३० १०४४१६३६ १२८४००० 
कुडाळ ६८ १९२९५७७३७५ २५२०६१३ 
मालवण ६५ १३२४३४५८ १७२८८७१ 
कणकवली ६२ १६८०४२६९ २२२३५६७ 
देवगड ७२ १४९४०२७४ १९८१५४४ 
वैभववाडी ३४ ५९०६४६४ ८४३५९८ 
एकूण ४३१ १०५०५२२०२ १३८२७११२ | १३८२७११२ | १३२७०६४२६ 
६ | नाशिक बागलाण १३१ ४७७५३९५७ ५९५०५९४ १३८२७११२ 
चांदवड ९० २९९२४३१२ ३७३५६४१ 
दिंडोरी ४२ ४२३५९९९९ ५२९२२०९ 
देवळा १२१ १८७८६११५ २३३०९०३ 


पृष्ठ १९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 


तारीख : १२ जूलै,२०२२ 


जिल्हा र ग्रामपंचायत पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
अ.क्र. । परिषदेचे ee oe (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
समिती । ग्रामपंचायती : 
नाव २५१५२६७३) 24942644) 249426319) 
इगतपुरी र ३१६३३९२२ ३८६९५७२ 
कळवण ८६ २६६४६३९८ ३३५०५४९ 
मालेगाव १२५ ५२०८४५६२ ६५६७१०० 
नांदगाव ८८ २६१८३३८५ ३३६९१७३ 
नाशिक ६६ २८८२७४०९ ३४५३०१६ 
निफाड ११८ ५९५५५१८६ ७०८१४८७ 
पेठ ७३ १६०६०३४९ २०१५७५१ 
सुरगाणा ६१ २४११०५५७ ३०५५६११ 
सिन्नर ११४ ३९९५९७७८ ४९९५२१२ 
त्रंबकेश्वर ८४ २२०४०४३० २८३२७६० 
येवला ८९ ३१४६२७६२ ३९५३६९७ 
एकूण | १३८४ ४९७३८९१२१ ६१८५३२७५ | ६१८५३२७५ | ६२१०९५६७१ 
७ ।धुळे धुळे 934 ५६०९०६१७ ७०३७७४२ २५७८०९०८ 
साक्री १६९ ६३६१८१०४ ८०२४४५९ 
डिदखेड १२२ ३५७९७०६३ ४५०५३०९ 
शिरपूर q9¢ ४९०७८०३० ६२१३३९८ 
एकूण ५४१ २०४५८३८१४ २५७८०९०८ २५७८०९२९०८ | २५६१४५६३० 
८ | नंदुरबार नंदुरबार १३७ ३६८१३५०४ ४५३२१०४ २४२१२६०८ 
नवापूर ११४ ३४०६७१२४ ४१९८७२२ 
हाहादा १५० ४८६०२६१५६५ ५८३९१२१ 
तळोदा ६७ १८५७३१६० २२२०३७५ 
अक्कलकुवा ७७ ३४९५१२१४ ४३१३१७८ 
अकर्णी ५० २६१३५४७७ ३१०९१०८ 
एकूण ५९५ १९९१५००९४ २४२१२६०८ २४२१२६०८ २४७५७५३१० 
९ | जळगांव अमलनेर ११९ २७२३५५०७ ३४०२२३६ ४९५१२२१० 
भडगाव ४९ १७८६५९१७ २२०६८६८ 
भुसावळ 38 98&9034% २४०४०७२ 
बोदवड ३८ ९५४०६३० १२३२५४० 
चाळीसगाव ११३ ४५७२१७८७ ५६५६५५७ 
चोपडा ९० ३४१३६३५६ ४१७२७६५ 


पृष्ठ १९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 


तारीख : १२ जूलै,२०२२ 


पृष्ठ १९ पैकी ९ 


जिल्हा र ग्रामपंचायत पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
अ.क्र. | परिषदेचे ee nee (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
समिती । ग्रामपंचायती : 
नाव २५१५२६७३) 24942644) 249426319) 
धरणगाव ७४ १९४३८९११ २४१३९५५ 
एरंडोल ५२ १८८२२९३४ २३१६०२९ 
जळगाव ६९ २६९६५१२० ३२२९८२७ 
जामनेर १०६ ३९८९५९४८ ५०२३८५५ 
मुक्‍ताईनगर &4 १९८२७५७५ २४८८६२९ 
पाचोरा १०० ३२६६९४१२ ४०२३१४२ 
पारोळा ८३ २२६१९८७२ २८५७५६५ 
रावेर ९५ ३६२३९८९० ४३७४१७८ 
यावल ६७ २९४००१६९ ३६०९९९२ 
एकूण ११५५ ३९९९९०३८४ ४९५१२२१० ४९५१२२१० ४९९०१४८०४ 
१० | अहमदनगर | अकोले १४६ ३८६८६७३८ ४९३८४५४ ६३७३३०३५ 
संगमनेर १४४ ६००१०५२२ ७४१७८२२ 
कोपरगाव ७५ ३३११११०१ ४००६१८० 
राहाता ५० ३७२६६५६५ ४४३१४३७ 
श्रीरामपूर ५२ २८१७८५९२ ३३९३४३१ 
राहुरी ८३ ३५९६८२२२ ४४१३७९४ 
नेवासा ११४ ४७९२९८०१३२ ५८६९६९६ 
शेवगाव ९४ २९४७५२२९ ३६९६५८७ 
पाथर्डी १०७ ३२८२४३६५ ४१५८५०८ 
जामखेड ष्ट १६८९२६९२ २२२२०३१ 
कर्जत ९१ ३०९३९०४६ ४०६१९५६ 
श्रीगोंदा ८६ ४०४९२८७५ ५१५३५६४ 
पारनेर ११४ ३७११०४७४ ४९१९१६६ 
अहमदनगर १०२ ३९७३१४६९ ५०५०४०९ 
एकूण १३१६ ५०८६६८०२२ ६३७३३०३५ ६३७३३०३५ | ६३६१३४०९२ 
Ea पुणे आंबेगाव १०४ ३०६७२३५४ ३८२०९११ ६३१०९७२० 
बारामती ९८ ४५४५४९५२ ५६२५४६६ 
बाभोर १५६ २३८३८७४७ ३०१६२९० 
दौंड ८० ४६५६६७८२ ५७५६५७६ 
हवेली ७० ६२८४७५९९ ७३३४८८२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 


तारीख : १२ जूलै,२०२२ 


जिल्हा व ग्रामपंचायत पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 

अ.क्र. | परिषदेचे या nee (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 

समिती । ग्रामपंचायती : 

नाव २५१५२६७३) 24942644) 249426319) 

इंदापूर ११६ ५५२८८९२३२६ ६५२३३६७ 

जुन्नर १४४ ५३२७१४५० ६५७४७९७ 

खेड १६२ ५११५६६८६ ६२९०६५० 

मावळ १०३ ३५६०६२८४ ४३९९६७८ 

मुळशी ९२ २३६२५२२३ ३०१४४७९ 

पुरंदर ९३ २७१६७९८० ३४७९६८३ 

शिरूर ९६ ४९६५८१८२ ६२०४१२४ 

वेल्हा ७१ ७६९०५६५ १०६८८१७ 

एकूण १३८५ ५१०४४६१३० ६३१०९७२० ६३१०९७२० ६३६६६५५७० 

१२ । सातारा जावली १२५ १४४३९७२९ १८४४६३० ४३४६६२६४ 

(मेढा) 

कराड २०० ६८१६५९२८ ८०८०५५० 

खंडाळा ६३ १६०७७४०७ १९९७०५९ 

कोरेगाव १४२ ३१०१३५३७ ३८५४०९८ 

मान र्ट २६३९४६३३ २५२५२४२ 

खटाव १३३ ३६७६५४५३ ४६६७६४१ 

महाबळेश्वर ७९ ६२३६५५७ ८९७७६३ 

पाटण २३४ ४०२१४९५३ ५०७७८७७ 

फलटण १३१ ४२०६५८७० ५१८३७९९ 

वाई ९९ २३५१९७४१ २९२६१०७ 

सातारा १९१ ४५०५३७७८ ५४११४९८ 

एकूण १४९२ ३४९९४७५८६ ४३४६६२६४ ४३४६६२६४ ४३६८८०११४ 

१३ | सांगली आटपाडी 43 १६४००२५१ २१५५४०६ ३७३३१५५१ 

जत ११६ ४१६५१०४८ ५५४२२५२ 

कडेगाव ५४ १८६५१०६२ २३१८४८२ 

कवठे GQ १९१८२५९७ २५१५९६७ 

महांकाळ 

खानापूर- ६४ १६४१४८९३ २११८२७५ 

विटा 

मिरज ६४ ५००५१६८० ५९७२४६५ 

पलुस 33 १९७२५७८८ २३२२६५८ 


पृष्ठ १९ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 


तारीख : १२ जूलै,२०२२ 


जिल्हा र ग्रामपंचायत पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
अ.क्र. । परिषदेचे ee oe (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
समिती । ग्रामपंचायती : 
नाव २५१५२६७३) 24942644) 249426319) 
ठिराळा ९१ ४०७८५०१३ ४७६८३६४ 
तासगाव ६८ ३०३४४८१९ ३७२७३१३ 
वाळवा- xo ४९९६९९३८ ५८९०३६९ 
इस्लामपूर 
एकूण ६९६ ३०३१७७०८९ ३७३३१५५१ ३७३३१५५१ | ३७७८४०१९१ 
१४ | सोलापूर । अक्कलकोट ११७ ३५१५९६१९ ४४६७५११ ५०५६२२७६ 
बार्शी १२८ ३२८७५८२७ ४२७२४६४ 
करमाळा १०५ ३२७५७६९२ ४३३७०३० 
माढा १०८ ४१३०२६१५ ५२३००९७ 
माळशिराज १०३ ५३९७७9७६९९ ६६७५७८५ 
मोहोळ ९० ३३८९२२६७ ४३६००८२ 
मंगळवेढा ७९ २६१७१५८४ ३३८१००१ 
उ.सोलापूर ३६ १५०३९६४२ १९८२२३८ 
पंढरपूर ९४ ४८८२३९९० ५९९३८२४ 
सांगोला ७६ ४१०१७७२८ ५२१२१०४ 
द. सोलापूर ८३ ३६९६८०३० ४६४९१४० 
एकूण १०१९ ३९७९८६६९३ ५०५६२२७६ | ५०५६२२७६ | ४९९१११२४५ 
१५ | कोल्हापूर | अजरा ७३ १४६३६१९४ १८५९३७६ ४७०२९३१८ 
भुदरगड ९७ २१२३२७६२६० २६७०४६० 
चंदगड १०९ २५१६४३८४ ३२०४७४८ 
गडहिंग्लज ८९ २७४२२१६२ ३२६८४१२ 
गगनबावडा २९ ५०८५३५० ७०६४५५ 
हातकणंगले ६० ६४०७७८४७ ७४१८८३३ 
कागल ८२ ३२७०६९४१ ३८८७२६२ 
करवीर ११८ ६९४४१६६७ ८०४९६३९ 
राधानगरी ९८ २८३९११२१ ३४९३५३६ 
शाहुवाडी १०६ २५६३४५०६ ३३००९१९ 
शिरोळ GQ ४१४८०७४१ ४८४५३३४ 
पन्हाळा |, वेव. * ३६४२३४९२३२ ४३२४३४४ 
एकूण, १०२५ ३९१८५२१०५ ४७०२९३१८ । ४७०२९३१८ । ४८५९१०७४१ 
१६ | औरंगाबाद औरंगाबाद ११५ ४९१७२८५० ५८९७६०७ ३९३१८१२४ 


पृष्ठ १९ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 


तारीख : १२ जूलै,२०२२ 


जिल्हा र ग्रामपंचायत पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
अ.क्र. । परिषदेचे ee oe (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
समिती । ग्रामपंचायती : 
नाव २५१५२६७३) 24942644) 249426319) 
गंगापूर | aa BESBC33C ५७४६३२५ 
कन्नड १३८ ४२६८४८२३२ ५५०११५८ 
खुलताबाद ४० १४४९९५७८ १८२३६५४ 
पैठण | 990 ४३७९४३८७ ५४५४७४० 
फुलंब्री ७१ २१२४५६१६ २६६३१०० 
सिल्लोड १०४ ४२८९४२३३ ५२९६५२२ 
सोयगाव ४६ १५०३०११८ १९५६००० 
वैजापूर १३५ ३८५८८२२२ ४९७९०१८ 
एकूण ८७० ३१४८५८१७४ ३९३१८१२४ । ३९३१८१२४ । ३९३४९४४२२ 
१७ । जालना जालना १२३ ३३१८५८७६ ४१६७३४१ २७०९२०६९ 
बदनापूर ७९ २०१७२८८० २५५७५९६ 
अंबड १११ ३१८६५९२५ ४००३२५९ 
घनसावंगी ९६ २७४९८७८६ ३४९७५२० 
परतुर ८१ २०२६८१२७ २६०००४४ 
मंठा ९२ २०५४९८८७ २६२४३८५ 
भोकरंदन १२४ ४०१४१४५७ ५००३३५० 
जाफराबाद ७२ २०९२७२३२२० २६३८६७४ 
एकूण (७७८ २१४६१०२५८ २७०९२०६९ २७०९२०६९ २२६८७९४३९६ 
१८ | परभणी सेलू 2 १७४०८४४६ २२२५९१९ २२४२८६८९ 
जितूर १३६ 33032984 ४२९६४२७ 
परभणी ११७ ३२७८७६८८ ४१२१४३७ 
मानवत ४९ १२११०३०४ १५४०७२१ 
पाथरी ४९ १४५२७७२६ १८४२१३८ 
सोनपेठ ४२ १०४९३८०८ १३२५८७३ 
गंगाखेड ८४ २१८२३९२० २७०६९५० 
पालम ६६ १४२९४५८४ १७८९९८८ 
पूर्णा ७९ २०७८६४४० २५७९२३६ 
एकूण | Gok १७७९६५१११ २२४२८६८९ २२४२८६८९ २२२८२२४८९ 
१९ | हिंगोली हिंगोली Lae . २६१००५०५ ३३२४४०५ १७७७६३९७ 
वसमत ११९ ३२७४०९१७ ४०१८४५५ 


पृष्ठ १९ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 


तारीख : १२ जूलै,२०२२ 


जिल्हा व ग्रामपंचायत पंचायत समिती । जिल्हा परिषद 
अ.क्र. । परिषदेचे eee oe (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
समिती । ग्रामपंचायती : 
नाव २५१५२६७३) 24942644) 249426319) 
कळमनुरी १२५ ३०८१८४९४ ३८०२६३६ 
सेनगाव १०७ २७८०४२८६ ३५३९०९६ 
औंढा १०१ २४७६१०७८ ३०९१८०५ 
नागनाथ 
एकूण ५६३ १४२२२५२८० १७७७६३९७ १७७७६३९७ | १७७७७८०७४ 
२० | बीड अंबाजोगाई ९९ २७७७००२६ ३४७०१८९ ३६४०१७८१ 
आष्टी १२५ ३२७९१८१० ४२७५७५७ 
बीड १७५ ३९३२८१६२ ५०१७२७१ 
धारूर ५४ १४३४३०६१ १८३७७७७ 
गेवराई १३७ ४३३५०२८१ ५४५५४५६ 
केज ११४ ३०२१८१५५ ३८२८७४३ 
माजलगाव ९१ २९२१२३७६ ३६४३४१२ 
परळी ९० २६८०२९१५ ३३१७५७३ 
पाटोदा GQ 94823694 २०२९५०२ 
शिरूर- GQ 9199219993 २१८०५३८ 
कासार 
वडवाणी ३५ १०६१०८०५ १३४५५६३ 
एकूण| 4034 २८६९७८३१९ ३६४०१७८१ | ३६४०१७८१ | ३५९७८१८८१ 
२१ | नांदेड नांदेड ७३ २४२७७३०९ २८६७२८५ ४२६६६६०० 
अर्धापूर ३९ १२०२५००८ १४५४५२१ 
मुदखेड ५० १३०५७३७० १५९०६३० 
कंधार ११६ ३२०३६२३३ ३९३३९८० 
मुखेड १२९ ३७८४७८५५ ४६५३५२८ 
देगलूर ९० २४६४३२२८ ३०३०२४१ 
बिलोली ७३ १९९६९७३४ २४४२९९८ 
नायगाव ८० २३८९५६११ २९०२४७९ 
धर्माबाद ४५ ८९४२१३७ १११९४२२ 
हदगाव १२५ ३३१२०९१० ४१२५४८१ 
किनवट १३४ ३११८०२९० ३९७९६९६ 
भोकर ६६ १४९६२७३४ १९३१३९० 
हिमायत ५२ १२६२१२२५ १६०५१४४ 


पृष्ठ १९ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 


तारीख : १२ जूलै,२०२२ 


जिल्हा व ग्रामपंचायत पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
अ.क्र. | परिषदेचे iy nee (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
समिती । ग्रामपंचायती : 
नाव २५१५२६७३) 24942644) 249426319) 
नगर 
माहूर ६२ १२६२०३७२ 96.9&23¢ 
उमरी ५८ १२१३३०४९ १५२७७३५ 
लोहा ११८ ३०९८३५४१ ३८८५८३२ 
एकूण १३१० ३४४३१६६०६ ४२६६६६०० ४२६६६६०० | ४२९६४९८०६ 
२२ | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद शि ४२५२४१९२ ५२९४८८७ २४४०९१८१ 
तुळजापूर १०८ ३१९८५७६६ ४१९८८२७ 
उमरगा ८० २९७५२४४० २७२६६११ 
लोहारा ४४ १५२५७१४६ १९१८३५८ 
कळंब ९१ २७२९०९४८ ३४२९८२३ 
वाशी ४२ १०६६५८२१ १३९७५८८ 
भूम ७४ १६३९७८३४ २१६९६७४ 
परंडा ७२ १७०८९०१४ 2203893 
एकूण ६२२ १९०९६३१६१ २४४०९१९१८१ | २४४०९१९१८१ । २३९७८१५२३ 
२३ | लातूर अहमदपूर २९७ २७३६३७३४ ३३६५९६० ३१२५९६०९ 
चाकूर ७१ २२४८६५२६ २७८४८२४ 
लातूर १११ ४२९९००४९ ६२३८३४८ 
औसा १०९ ३९०९६८६९ ४८५३४०८ 
निलंगा ११६ ४११५४९१२ ५००३६१७ 
रेणापूर ६५ १७६६२०५९ २१९१८५२ 
शिरुरनंत- ४२ १०५२५६५२ १२९८४४७ 
पाल 
उदगीर ८७ २९५००३९१ ३६२७८४२ 
जळकोट 83 9998209 १३८७५०० 
देवनी ४५ १२०४०७८८ १५०७८११ 
एकूण ७८६ २५३९८५७८१ ३१२५९६०९ ३१२५९६०९ । ३१६५०४९९९ 
२४ । बुलडाणा ।बुलढाणा ६६ ३१२३७०१२ ३८१३९११ ३५४८५८५६ 
चिखली ९९ 32998 8&4 ३९७६९६९ 
देऊळगाव ४८ १३४३७३६३ १६९२३६० 
राजा 


पृष्ठ १९ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४.& तारीख : १२ जूले,२०२२ 


जिल्हा , ग्रामपंचायत पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
अ.क्र. परिषदेचे eee oe (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
समिती । ग्रामपंचायती : 
नाव २५१५२६७३) 24942644) 249426319) 
जामोद 
खामगाव ९७ ३०८३०२९४ ३९२२२३९ 
लोणार ६० १८३२९३५५ २२९६६५१ 
मलकापूर ४९ १५७४४६११ १९२५२१४ 
मेहकर ९८ ३१७११२५६ ४००१८०७ 
मोताळा ६५ २२६९०९५१ २८४८६६३ 
नांदुरा ६५ १८६४९७८३२३ २२५०६७६ 
संग्रामपूर ५० १८२७७०४१ २२४१५९२ 
शेगाव ४६ १२५२२१४० १४४९१४३ 
सिदखेड ८० २२७२६९१८ २८३५३८७ 
राजा 
एकूण ८७० २८६५२२४५५ ३५४८५८५६  ३५४८५८५६ | ३५७४९४१६७ 
२५ | अकोला अकोट ८५ २३५४५४७२ २९६०३५४ १८६४४१२४ 
तेल्हारा ६२ २१६९८१०९ २६७१२९३ 
पातूर ५७ १६६९४८०६ २१४३०९४ 
मुतिजापूर ८६ १९३७३८०१ २४५९२४९ 
अकोला ९७ २७९०६२१५ ३५१८३७८ 
बाळापूर ६६ २०४५६२५८०८ २५६६७६२ 
बार्शीटाकळी ८२ १८१३१८९६ २३२४९९३ 
एकूण ५३५ १४७८०२८०७ १८६४४१२४ १८६४४१२४ | १८५०९१०५५ 
२६ | वाशिम वाशिम ८४ २५१८५१४० ३१७६२६६ १७१९५३०४ 
रिसोद ८० २४३९१०३७ ३०५४२०६ 
मालेगाव ८३ २३८४८६९८ ३०३१८०७ 
कारंजा ९१ २०६२३७८८४ २६४८१२० 
मनोरा (9७ २०९५६५२३२६ २६५४६२० 
मंगरुळपीर ७६ २०६५७२१७ २६३०२८५ 
एकूण ४९१ १३५६७५३०२ १७१९५३०४ १७१९५३०४ १७००६५९१० 
२७ | अमरावती । अमरावती 4Q 20020338 २५६६९३० २२५३६२५० 
भातुली ४८ १४७८२१९२ १८७२९५३ 
नांदगाव ६८ १६५२४२३२५६ २१५४१६४ 
खांडेश्वर 


पृष्ठ १९ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 


तारीख : १२ जूलै,२०२२ 


जिल्हा व ग्रामपंचायत पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
अ.क्र. | परिषदेचे ee nee (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 

समिती । ग्रामपंचायती : 
नाव २५१५२६७३) 24942644) 249426319) 

चांदूर रेल्वे ४९ ११०१६६७१ १४५९८०३ 

धामणगाव ६२ १५९०१४१३ २०१५४४४ 

रेल्वे 

तिवसा ४५ १३०२६५२२ १६८२९२४ 

मोर्शी ६७ २०६३४६१४ २७०१०१२ 

वरूड ६६ २२३४६७८३ २७१७७४९ 

चांदूर ६६ २४८२०२१६ ३०६३५३८ 

बाजार 

अचलपूर ७२ २४११८६५९ २९७५४४२ 

अंजनगाव ४९ १४८५८९५८ १८६६४५३ 

सुर्जी 

दर्यापूर ७४ १९७२५२२० २५२७८५५ 

धारणी ६२ २३७६६९५६ २९९५०४१ 

चिखलदरा ५४ १५३३०३५९ १९३६९३२ 

एकूण ८४१ २५६९३३२५३ ३२५३६२५० ३२५३६२५० ३२२००५७५३ 
२८ । यवतमाळ | यवतमाळ ८८ १९१०७८२१ २४९९१३१ ३८४९५२२४ 

बाभुळगाव ६५ ११६२४२६० १५०५७४२ 

कळंब ६१ १२०४५९०५ १६४०८१८ 

केळापूर ७४ १७८६७९०६ २२५५८३० 

घाटंजी ७१ १६४२०५८० २२१२२६७ 

राळेगाव ७३ १३७९९७२७ 9282403 

वणी | 909 | २१९७५४६२ २८२४५४५ 

मारेगाव ५६ ९८७६९७८ १३५४७६८ 

दारव्हा ८६ २२४८३११४ २८८१२२८ 

दिग्रस प्‌५ १५५४९२८४ १९८८०२१ 

नेर ५१ १२९२६५८४ १७१७९३१ 

पुसद १२० ३८०२५४१२ ४७३२१३० 

उमरखेड ९२ २७६६३६९१ ३४८६९१४ 

महागाव ७६ २५८५४७११ ३२५६६५२ 

अर्णी ७७ १८५६३४९२ २७९१३१५ 

झरी जामनी GY ११०६९९८० १४९९८२९ 


पृष्ठ १९ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 


तारीख : १२ जूलै,२०२२ 


जिल्हा व ग्रामपंचायत पंचायत समिती । जिल्हा परिषद 
अ.क्र. । परिषदेचे ee Boe (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
समिती । ग्रामपंचायती ह 
नाव २५१५२६७३) 24942644) 249426319) 
एकूण Yoo २९४८५४९०७ ३८४९५२२४ | ३८४९५२२४ । ३७१८४५३५५ 
२९ ।वर्धा वर्धा ७६ ३५८४८२४० ४३३६१३९ १७३०७४२१ 
देवळी &3 94963329 १९७३३४२ 
शेलू GQ १४६४९४१५ १९०८४५८ 
आर्वी ७२ १४६७०४५४ १२६२६६९ 
आष्टी ४१ ९२४६९२७ १२१८९८४ 
कारंजा ५९ ११०१६२४४ १४७८५१७ 
समुद्रपूर ७१ १५७४२६२१ २१३१५९८ 
हिंगणघाट ७६ १७२५७६१५ २२९७७१४ 
एकूण ५२० १३३५९४८३७ १७३०७४२१ १७३०७४२१ | १६८२०९६७९ 
३० | नागपूर नागपूर ६६ २५१७२२०३ ३०६७०६२ २९३२३२४४९० 
कामठी ४७ १६७९४६०१ २०३८२१३ 
हिंगणा ५३ २७८९१००४ 3३९३१०९ 
कळमेश्वर ५० १२१४८५४५ १५७०५८८ 
काटोल ८३ १७१३६०६९ २२३३८३९ 
नारखेड ७० १६७७५२६८ २१३७१२४ 
सावनेर ७५ २५९१४७०२ ३१३२८४३ 
पारशिवनी ५१ १४६६२६३५ १८३७७४१ 
रामटेक ४८ १९३८१०५१ २३९९९४३ 
मौदा ६३ १७९९०१६३ २२६०४७५ 
उमरेड ४७ १४२४५६८२ १९०८६७३ 
भिवापूर ५६ ९६५७४८४ १२९७९८३ 
कुही ५९ १६००४३३७ २०४६८९७ 
एकूण (0७६८ २३३७७२३७४४ २९३२४४९० २९३२४४९० २२९२४२२७२४ 
३१ | भंडारा भंडारा ९४ २६७५२३०६ ३२१८०५१ १६९५३५६८ 
मोहाडी ७६ १९९१४४२३४ २४३३१४३ 
तुमसर ९७ २५७६४८६६ ३१३२८८४ 
लखानी ७१ १६४७७५८६ १९८४६०७ 
साकोली ६२ १५९२०३२१ १९५१७३३ 
लाखांदूर ६२ १६१७४६४४ १९६०९१५ 


पृष्ठ १९ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 


तारीख : १२ जूलै,२०२२ 


जिल्हा व ग्रामपंचायत पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
अ.क्र. | परिषदेचे ee ne (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
समिती । ग्रामपंचायती ह. 
नाव २५१५२६७३) 24942644) 249426319) 
पवनी ७९ १८६३४२८८ २२७२२३५ 
एकूण ५४१ १३९६३८४४५ १६९५३५६८ १६९५३५६८ । १७३५४५५८१ 
३२ | गोंदिया गोदिया ११० ४१०६०९४४ ४८७८२५० १९०७०९५० 
तिरोडा ९५ २१४७६४८३ २६०३०३७ 
आमगाव ५७ १३६६०५५३ १६५१८०८ 
सालेकसा ४१ ११६२७५३० १४६०९१२ 
देवरी ५५ १४२०७२९९ २००४८६१ 
गोरेगाव ५६ १६५०८१५० २०३७६७५ 
सडक ६३ १५५८३४०३ १९५६१०० 
अर्जुनी 
अजुनी ७० १९७३०७६४ २४७८३०७ 
मोरगांव 
एकूण ५४७ १५३८५५१२६ १२९२०७०९५० | १९०७०९५० | १९१९९७०२६ 
३३ । चंद्रपूर चंद्रपूर ४७ १८२७७८९४ २२२३८३० २५८९७५६५१२ 
बल्लारपूर १७ ६५०१४०१ ८१६५२५ 
भद्रावती ७० १३९९८०४० १८४०२४१ 
ब्रम्हपुरी ७५ १८५०१०८४ २२७८५५७ 
चिमूर ९३ २०४५५३५१ २५७५३३९ 
गोडपिपरी Yo 90992388 9322462 
जिवती ३६ ८२१३१४३ ११०६२६२ 
कोरपना ष्‌२ १३२६५३५० १७५४१६१ 
मुल ४९ १२८२५७९२ १६३५२७१ 
नागभीड ५६ १५३६१९१८ १८८२५५४ 
पोभुर्णा ३१ ६३२२२८० ८०२४७३ 
राजुरा ६५ १५३८४०९५ २०१३२०६ 
सावली ५४ १३८३८११० १७३९१८० 
सिदेवाही ५१ १३३३२०२२ १६२६०५३ 
वरोरा ८१ १७७३८११४ २२८१२९८ 
एकूण ८२७ २०४१२६९८८ २५८९७५१२ २५८९७५१२ २५५९२२०१२ 
३४ | गडचिरोली | अहेरी ३९ १४२१३५५४ १९५४३६२ १७३९६९३८ 
आरमोरी 33 १००७८२७६ १२७८६५१ 


पृष्ठ १९ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 


तारीख : १२ जूलै,२०२२ 


जिल्हा र ग्रामपंचायत पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
अ.क्र. | परिषदेचे a Soy (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
समिती । ग्रामपंचायती : 
नाव २५१५२६७३) 24942644) 249426319) 

भामरागड १९ ४०४६३०६ ७७५६०९ 

चामोर्शी ७५ २२९९२१८७ २८७९८५९ 

देसाईगंज २० ७५६०६३१ ९२८५६६ 

धानोरा ६१ १०८८८५८५ १६७२८३७ 

एटापल्ली ३१ १०३७१२६७ १८८२४४६ 

गडचिरोली ५१ १२९९८५१६ १६७८०३२ 

कोरची २९ ५५५१३४९ 238३३१६ 

कुरखेडा ४५ ११२७७८१८ १५२६९८९ 

मुलचेरा १६ ६५०८७९३ ८१९७९९ 

सिरोंचा ३९ ९११४००८ ११६६४७२ 

एकूण ४५८ १२५६०१२९० १७३९६९३८ १७३९६९३८ १६०३९५१६६ 

एकूण रक्कम २७८६० ८७४३३६०००० । १०९२९२०००० | १०९२९२०००० | १०९२९२००००० 
PRAVIN one ee 
[१(0॥॥॥॥॥)/९ ४ ० 
JAIN a 

(प्रविण देविचंद जैन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १९ पैकी १९ 


